bd 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन H.44, ५ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-०२२- २२७९३३४४ Email ID : desk14.gad-mh @ gov.in 
क्रमांक: असप्र-१२२४/प्र.क्र.८५/प्रशा-१ दिनांक: २८ जून, २०२४ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना), 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय:- राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील राज्यपालांचे 
अतिरिक्त परिवार प्रबंधक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. 


महोदय/महोदया, 


राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
राज्यपालांचे अतिरिक्‍त परिवार प्रबंधक (वेतन स्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) हे पद मंत्रालयातील 
अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. 


२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, सदर पदावर प्रतिनियुक्तीने 
जाण्याकरिता इच्छुक असलेल्या आपल्या विभागातील अवर सचिवांची नावे त्यांच्या मागील पाच वर्षांच्या 
गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह वैयक्तिक माहिती, संपूर्ण सेवा तपशील, ना-विभागीय चौकशी 
प्रमाणपत्र, विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद 
केल्यानुसार या विभागाकडे दिनांक १५.०७.२०२४ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होईल, sam रितीने 
पाठविण्यात यावी. तसेच सदर प्रतिनियुक्‍तीसाठी कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही 
कृपया कळविण्यात यावे, ही विनंती. 


३. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी इच्छुक असेलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील अवर 
सचिव यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज करू नयेत. त्यांनी आपापल्या विभागास अर्ज सादर करावेत. 
परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस काहीही 
उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः असप्र-१२२४/प्र.क्र.८५/प्रशा-१ 


४. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६२८१८०३०३८८०७ असा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


आपला, 


PRASHANT 
SHRIDHAR SHELAR 


सोबत:विवरणपत्र (प्र.श्री.शेळार) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: १.अवर सचिव (राजभ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.कार्यासन प्रज्ञा-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असप्र-१२२४/प्र.क्र.८५/प्रशञा-१ 


राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील राज्यपालांचे अतिरिक्‍त परिवार प्रबंधक हे पद 
मंत्रालयीन विभागांतील अवर सचिव संवर्गातील अधिकारी यांचेमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे विहीत प्रपत्र 


अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 


) 
२) । सध्या वेतन घेत असलेली वेतनश्रेणी 
३) | जन्म दिनांक 
४) | प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 
५) | अवर सचिव पदावरील नियुक्तीचा दिनांक 
६) । सेवानिवृत्तीचा दिनांक 


[पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६)] 

9) | शौक्षणिक अर्हता 

८) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

९) । मागील ५ वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठऊ नयेत) 

qo) ।मत्ता व दायित्व सादर केली आहेत का? 

(दिनांक ३१.०३.२०२४ रोजीचे) 

११) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 

१२) | संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिळी असल्यास | प्रतिनियुक्‍तीचा 


त्यांबाबचा तपशील (कालावधी, पद व ठिकाण) एकूण कालावधी 
| दिनांकापासून ते | पद प्रतिनियुक्तीचे || ------- वर्षे 
दिनांकापर्यंत ठिकाण (कार्यालय) 


१३) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित 


आहे काय? 

१४) | मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या दिनांकापासून 3 वर्षे पूर्ण 
झाली आहेत का? 

१५) | प्रतिनियुकक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा 
कसे? 


आस्थापना अधिकाऱ्याचे नांव, पदनाम व स्वाक्षरी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


